नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०८ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २० सप्टेंबर, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र.का-प्रआ/६५५२, दि.२५/११/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नरखेड तालुक्यातील खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 


योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 


परिषद, नागपूर यांनी सदर रस्ते योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता, 


सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CoAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 


खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
Rae | भिष्णुर परसोडी रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२६४ 
२.  । राज्यमार्ग३२४ते जुनोना । ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२६५ 
(फुके) जोड रस्ता. 


३. प्रजिमा ६६ ते सिंगारखेडा 
रस्ता. 


०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२६६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०८ /नियोजन-२ 


४. | झोलवाडी जामगांव खुर्द ते | ०/००ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२६७ 
जामगांव (बु.) रस्ता. 
षु. कोणी ते मोगरा रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२६८ 
६. । जुनोना फुके ते सावरगांव । ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२६९ 
रस्ता. 
७. येणीकोणी ते नांदा शिदे ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२७० 
रस्ता. 
एकूण 98-400 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८०३५.७४०--१९.५००) म्हणजेच 
८०५५.२४ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६३२३७६८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN : न्न 
KACHARE = 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०८ /नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा AIS शासनास सादर 
करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, नागपूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


